ज्येष्ठता सूची 
सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ते 
दि. १.१.२०२० या कालावधीतील अंतिम / 
अंतरीम ज्येष्ठता सूची. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.७३ / ३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, दि. २१.१०.२०११. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.9३/३४-अ, दि. १५.९.२०२०. 

शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक 
(प्रशासन), गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० या कालावधीतील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठता सूचीवर कोणतेही आक्षेप / हरकती / त्रुटी 
शासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक दि. 
१.१.२०१८ ते दि. १.१.२०२० या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची आता अंतिम / अंतरीम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार आहे. 


२. Way ISAT मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा क्र. २८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन 

राहून तसेच भविष्यात निवडसूचीत बदल झाल्यास त्याच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेताक २०२११२२७१५१४५७७८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c= 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.54.20: 11 be5f40ed 10b626817ad30a304c 1 66dfdaf8cfc319c79bbe3e501 See80d, 
serialNi '=33f 1 fff2431345c1855f0cf551805fe4797 1290598 1 cc867aa66332a9fbSc6 
ds, 


, cn=DEEPALI PATHAK 
Date: 2021.12.27 15:18:59 +05'30" 


Digitally signed by DEEPALI PATHAK 
IN, o=Government Of Maharas! 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

३.संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
४.निवड नस्ती. 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक १.१.२०१८ स्थित अंतिम / अंतरीम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग | जन्मतारीख | नियुक्ती | नियुक्तीचा मार्ग (सरळसे येष्ठ पैवानिवृत्ती अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक / मर्यादीत विभागीय दिनांक / दिनांक 
परीक्षेद्वारे नियुक्‍त ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता । मानीव दिनांक 
क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
1 १_| २ ३ | ४ षु & PO ८ ९ 1१0 ० 
| १ | १__ | श्री.लाडू झ. पवार वि.जा.अ | १.६.१९६२ | १९.१.२०१० पदोन्नती १९.१.२०१० र |... क | 
२ २ श्री.रा.कि. राणे अ.ज. | ७.१.१९६८ | ३१.७.२०१५ पदोन्नती ३१.७.२०१५ ३१.१.२०२६ =a 
3 3 श्रीमती नंदिनी घाटगे | भ.ज.(ब) | 2.8984 | १९.८.२०१६ पदोन्नती १९.८.२०१६ ३०.९.२०३३ | 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०१९ स्थित अंतिम / अंतरिम ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग | जन्मतारीख । नियुक्ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादीत | दिनांक/ दिनांक 

विभागीय परीक्षेद्वारे ज्येष्ठतेचा 

नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 

गुणवत्ता क्रमांक व 

परीक्षेचे वर्षे) 

शिन २ ३ izes] ५ & PO ८ ९ | go ० 
| १ | १__| श्री.लाडू झ. पवार FASTA} १.६.१९६२ | १९.१.२०१० पदोन्नती १९.१.२०१० ३१.५.२०२० | -- | 
२ 2 | श्री.रा.कि. राणे अ.ज. | ७.१.१९६८ | ३१.७.२०१५ पदोन्नती ३१.७.२०१५ ३१.१.२०२६ Poo 
3 3 श्रीमती नंदिनी घाटगे भ.ज.(ब) | २०.९.१९७५ । १९.८.२०१६ पदोन्नती १९.८.२०१६ ३०.९.२०३३ Poo 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.७३ / ३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०२० स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ठ-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग । जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक / दिनांक 
विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्त | ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव दिनांक 
व परीक्षेचे वर्षे) 
1१ | २ ३ 1 ४ | ५ & शिका ८ ९ fF go 
। १ | १__ | श्री.लाडू झ. पवार | वि.जा.अ | १.६.१९६२ | १९.१.२०१० पदोन्नती १९.१.२०१० ३१.५.२०२० |. -- | 
२ २ श्री.रा.कि. राणे अ.ज. | ७.१.१९६८ | ३१.७.२०१५ पदीन्नती ३१.७.२०१५ ३१.१.२०२६ i = Sl 
3 3 श्रीमती नंदिनी FTA) | २०.९.१९७५ | १९.८.२०१६ पदोन्नती १९.८.२०१६ ३०.९.२०३३ शका 
घाटगे 


KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


